पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई 
येथील उपहारगृह भाडेपट्टयाने देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- पुलदे-२०२०/प्र.क्र.३४/सां.का.२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १८ नोव्हेंबर, २०२२. 


वाचा :- १. शासन पत्र पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग पुलदे-२०२१/ प्र.क्र.२२/सां.का.२, 
दि. ०७.०७.२०२२ 
२. प्रकल्प संचालक, पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कळा अकादमी, मुंबई 
यांचे पत्र क्र. पुलदे/१७८६, दि. ३०.०९.२०२२ 
प्रस्तावना :- 
पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई येथील तळमजल्यावरील उपाहारगृह ५ वर्षाकरीता भाडेपट्टीने 
देण्यासाठी अकादमीने जाहिर स्पर्धात्मक ई-निविदा मागविली होती. ई-निविदेमध्ये एकूण ८ संस्थांनी निविदा सादर 
केल्या. यापैकी १ संस्था तांत्रिक तपासणीमध्ये अपात्र ठरली. पात्र ठरलेल्या ७ संस्थाच्या वाणिज्यिक निविदा उघडण्यात 
आल्या. या ७ संस्थापैकी सर्वात जास्त (H9) मासिक बेस प्राईज रु. ७,०२,०००/- व वार्षिक दरवाढ 9% देणाऱ्या (५ 
वर्षाकरिता एकूण रु. ४,२९,७०,८६६/-) प्रिती कॅटरर्स या संस्थेस ५ वर्षाकरीता उपाहारगृह भाडयाने देण्याकरिता 
अकादमीने संदर्भ क्र.२ नुसार प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर केला आहे. या प्रस्तावास मान्यता देण्याची बाब 
शासन स्तरावर विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई येथील तळमजल्यावरील उपाहारगृह सर्वात जास्त (1१) मासिक 
बेस प्राईज रु. ७,०२,०००/- (रु. सात लाख दोन हजार फक्त) व वार्षिक दरवाढ १% देणाऱ्या (५ वर्षाकरिता एकूण रु. 
४,२९,७०, ८६६/- (रु. चार कोटी एकोणतीस लक्ष सत्तर हजार आठशे सहासष्ट फक्त) ) प्रिती कॅटरर्स या संस्थेस ५ 
वर्षाकरिता भाडयाने देण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. प्रकल्प संचालक, पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई यांनी प्रिती कॅटरर्स या संस्थेसोबत आवश्‍यक 
तो करारनामा करावा व त्याची प्रत या विभागात पाठवावी. 
३. प्रकल्प संचालक, पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई यांनी प्रिती कॅटरर्स या संस्थेकडून 
करारनाम्यातील तरतूदीनुसार आवश्‍यक ती बँक गॅरन्टी घ्यावी. 
४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१११८१३२७०१३०२३ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, SUMANT 7 
DINKAR PASHTE 6 य न 
(सु. दि. पाष्टे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१. प्रकल्प संचालक, पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, प्रभादेवी, मुंबई. 
२. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः पुलदे-२०२०/प्र.क्र.३४/सां.का.२ 


३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई . 

४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

५. अवर सचिव (अर्थसंकल्प) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. प्रिती कॅटरर्स, मुंबई. (पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कळा अकादमी, प्रभादेवी, मुंबई यांच्यामार्फत) 
७. निवड नस्ती, सां.का.२. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


